पोळीस दलातील विविध घटक 
कार्यालयांच्या आस्थापनेवर स्थापत्य 
अभियंत्यांची पदे निर्माण करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.८८/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : ०९ जानेवारी, २०१७ 


| 


१ 
२ 
3 


) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३४८२/२५३१३/९७/पोल-३, दि.१७.०५.१९८२ 
) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक जीआरडी-१९०/सीआर-९७/पोल-१०, दि.२८.०९.१९९० 
) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.ओपीओ-०१९३/ प्र.क्र.१५/पोळ-३, दि.२९.०१.१९९३ 
) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-०१९७/३३५५/प्र.क्र.७१/पोल-३, दि.१.७.१९९८ 
५) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक पीएनएम-०३९७/सीआर-४७४/पोळल-५ (ब), दि.१५.०७.२००० 
) 

) 

) 

) 


०८ 


o~ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक रापोसे-०५/२००१/प्र.क्र.१६२/पोल-१ अ, दि.०५.०७.२००१ 

गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०१०४/प्र.क्र.७७/१/पोल-८, दि.१२.०७.२००४ 

गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ओपीओ-३६५/प्र.क्र.3 अ/पोल-३, दि.१७.०२.२००६ 

गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१०८/प्र.क्र.२८४/पोळ-३,दि.०७.०८.२००८ 

qo) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ३१०९/ ८३६/प्र.क्र.३४०/पोळ-३, दि.३१.१२.२००९ 

११) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३११०/प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.२५.०७.२०११ 

१२) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७(ओ)/पु.बां.२/ पोळ-३, दि.०४.०३.२०१४ 
१३) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ/ ०३१४/प्र.क्र.४७/पोळ-३, दि.२२.०४.२०१५ 
) 
) 
) 


an 


S 


SS 


vo 


१४) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३५१४/प्र.क्र.१०/पोल-३, दि.२०.०५.२०१५ 

१५) वित्त विभाग झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.०२.०६.२०१५ 

१६) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, दि.०८.०१.२०१६, 
दि.०२.०३.२०१६ व दि.१७.१२.२०१६ 

१७ पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/पदनिर्मिती/अभियंता/३२/ 
२०१६, दिनांक ०३.१०.२०१६ 

१८) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/पदनिर्मिती/अभियंता/३२ / 
२०१६, दिनांक २७.१०.२०१६ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.८८/पोल-३ 


प्रस्तावना :- 
वित्त विभागाने उपरोक्‍त संदर्भाधिन क्र.१५ येथील नमूद दिनांक ०२.०६.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये 


प्रशासकीय विभागाला प्रशासनावर कोणताही विपरीत परिणाम न होता, विभागामध्ये एकुण उपलब्ध 


कर्मचाऱ्याचे समायोजन करण्याचे संपुर्ण अधिकार दिले आहेत. विभागाच्या ज्या संवर्गाच्या बाबतीत कामांची 


आवर्यकता कमी झाली आहे, अशा संवर्गातील पदांची विभागातील तीच वेतनश्रेणी असलेल्या दुसऱ्या संवर्गात 


आवर्यकतेनुसार पदे स्थानांतरण करण्यात येतील. तथापि त्या विभागातंर्गत एकुण पद संख्येच्या मर्यादेतच 


असे समायोजन राहील, अशी तरतुद केळी आहे. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्‍त 


संदर्भाधिन क्र.१८ येथे नमूद दिनांक २७.१०.२०१६ च्या पत्रात नमूद केळे आहे की, पोलीस विभागातील 


प्रशासकीय इमारत, शासकीय निवासस्थाने, पोलीस स्टेशन, संरक्षण भिंत इत्यादी बांधकामे व दुरुस्तीबाबतची 


कामे सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पोलीस गृह निर्माण व कल्याण महामंडळ यांचेकडून करण्यात येतात. 


परंतु, घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवर स्थापत्य अभियंत्यांची पदे निर्माण केल्यास सदर स्थापत्य अभियंता 


त्या घटक कार्यालयाच्या अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामकाजावर व्यवस्थित रित्या लक्ष देतील, त्यामुळे 


बांधकामे वेळेत पुर्ण करता येतील. लहान/ छोटी बांधकामे व दुरुस्तीबाबतची कामे करण्याकरिता सार्वजनिक 


बांधकाम विभागाकडे जाण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. तसेच,बांधकामाच्या व दुरुस्तीच्या खर्चात वाढ 


होणार नाही. यास्तव पोळीस महासंचालकांनी विविध घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात 


आलेली पोलीस उपअधीक्षकांची (वेतनश्रेणी: रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे रु.५४०० og पदे व पोलीस 


उपनिरीक्षकांची (वेतनश्रेणी: रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे रु.४३००) ५३ पदे स्थापत्य अभियंत्यांच्या समान वेतनश्रेणी 


असलेल्या अनुक्रमे उप अभियंता-०७ पदे (वेतनश्रेणी: रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे रु.५४००) व कनिष्ठ अभियंता- 


५३ पदे (वेतनश्रेणी: रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे रु.४३००) या पदांमध्ये रुपांतरीत करण्याची व सदरची पदे घटक 


कार्यालयांच्या आस्थापनेवर स्थानांतरीत करण्याबाबत शासनास विनंती केली आहे. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने 


ARAN खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.८८/पोल-३ 


शासन नणंय:- निर्णय:- 


पोलीस दलातील सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील तक्त्यात नमूद विविध घटक कार्यालयाच्या 


आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेली पोलीस उपअधीक्षकांची (वेतनश्रेणी: रु.१५६००-३९१००, ग्रेड पे 


रु.५४००) ०७ पदे व पोलीस उपनिरीक्षकांची (वेतनश्रेणी: रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे रु.४३००) ५३ पदे ही 
स्थापत्य अभियंत्यांच्या समान वेतनश्रेणी असलेल्या अनुक्रमे स्थापत्य उप अभियंता-०७ पदे (वेतनश्रेणी:- 


रु.१५६००-३९१००, ग्रेड पे रु.५४००) व स्थापत्य कनिष्ठ अभियंता-५३ पदे (वेतनश्रेणी:- रु.९३००-३४८००, ग्रेड 


पे रु.४३००) या पदांमध्ये रुपांतरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त प्रमाणे रुपांतरीत करण्यात आलेली स्थापत्य उप अभियंता व स्थापत्य कनिष्ठ अभियंत्याची 


पदे सोबतच्या परिशिष्ट-ब मधील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार विविध घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवर 


स्थानांतरणाने उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 


३. पोलीस दलातील विविध घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवर उपरोक्त प्रमाणे स्थानांतरणाने उपलब्ध 


करुन देण्यात आलेली स्थापत्य उप अभियंता व स्थापत्य कनिष्ठ अभियंत्यांची पदे ही सुरुवातीस सार्वजनिक 


बांधकाम विभागाकडून पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे प्रतिनियुक्तीने भरतील. तथापि सदरहू 


पदे प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध न झाल्यास संदर्भाधिन क्र.१६ येथील नमूद दि.०८.०१.२०१६, दि.०२.०३.२०१६ व 


दि.१७.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा करार 


पद्धतीने उपलब्ध करुन घेण्यात याव्या. तसेच उपरोक्त प्रमाणे स्थानांतरणाने उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या 


स्थापत्य उप अभियंता व स्थापत्य कनिष्ठ अभियंता या पदांचे सेवाप्रवेश नियम यथावकाठा निर्माण करण्यात 


येतील. 


४. वरीलप्रमाणे स्थानांतरणाने उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या स्थापत्य उप अभियंता व स्थापत्य कनिष्ठ 


अभियंता यांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्याची कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे असेल:- 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.८८/पोल-३ 


अ.क्र. पदनाम | प्रतिवेदन अधिकारी | तांत्रिक पुनर्विलोकन पुनर्विलोकन अधिकारी 
अधिकारी 
स्थापत्य उप | संबंधित परिक्षेत्राचे । अधीक्षक अभियंता, । व्यवस्थापकीय संचालक, 
शि व. ।आंगेयंता fears पोलीस | महाराष्ट्र राज्य पोलीस । महाराष्ट्र राज्य पोलीस 
महानिरीक्षक गृहनिर्माण व कल्याण गृहनिर्माण व कल्याण 
महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य, | महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई मुंबई 
संबंधित परिक्षेत्राचे । अधीक्षक अभियंता, | संबंधित परिक्षेत्राचे fears 
स्थापत्य उप | महाराष्ट्र राज्य पोलीस | पोलीस महानिरीक्षक (पोलीस 
अभियंता गृहनिर्माण व कल्याण | आयुक्‍तालये वगळून) 
स्थापत्य (पोलीस महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य, 
०२ | कनिष्ठ आयुक्‍तालये वगळून) | मुंबई 
अभियंता संबंधित पोलीस | अधीक्षक अभियंता, | संबंधित पोळीस आयुक्‍त 
आयुक्तालयातील । महाराष्ट्र राज्य पोलीस 


पोलीस उपआयुक्त 
(मुख्यालय) 


गृहनिर्माण व कल्याण 
महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई 


षु ग. 


पोलीस विभागातील सोबतच्या परिशिष्ट-ब मधील तक्त्यात नमूद घटक कार्यालयांच्या विविध 


बांधकामे, दुरुस्ती व त्यानुषंगीक कामांसंदर्भात तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता तसेच वित्तीय अधिकाराबाबत 


स्वतंत्रपणे area निर्गमित करण्यात येतील. 


&. 


उपरोक्त स्थापत्य उप अभियंता व स्थापत्य कनिष्ठ अभियंता हे संबंधित घटक कार्यालय प्रमुखांच्या 


नियंत्रणाखाली कामकाम करतील. तसेच त्यांचे कार्यालय संबंधित घटक कार्यालय प्रमुख यांचे कार्यालयाच्या 


ठिकाणी राहील. सदर स्थापत्य उप अभियंता व स्थापत्य कनिष्ठ अभियंता यांच्या कार्यालयासाठी आवर्‌यक 


जागा व मनुष्यबळ संबंधित कार्यालय प्रमुख त्यांच्या अधिनस्त मंजुर असलेल्या संसाधनातून उपलब्ध करुन 


देतील. 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.८८/पोल-३ 


0. पोलीस विभागातील विविध घटक कार्यालयाच्या बांधकामे, दुरुस्ती व त्यानुषंगीक बाबींकरीता 


शासनाकडून प्रदान करण्यात आलेल्या निधीच्या वितरणाबाबतची मार्गदर्शक तत्वे व्यवस्थापकीय संचालक, 


महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे ठरवतील आणि त्याप्रमाणे 


संबंधितांना निर्देशा देतील. 


८. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.०२.०६.२०१५ 


अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


र, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०१०९१८०४५०७७२९ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e e Digitally signed by Dhiraj K Abhang 
D h | [| a kK DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b83edfcbaa0fddb5983e8303bccd9a96ef7c 


¢55853b8b449ff8dc53d69f1618d, cn=Dhiraj K 


Abhang hag 


Date: 2017.01.09 18:08:19 +05'30' 


(धीरज कां. अभंग) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा.राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री,गृह(ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 

अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, 
महाराष्ट्र राज्य, 


०८ ww A OO 


ल 
«> 
. 


one 6 © 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.८८/पोल-३ 


१०.विशेष पोलीस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र कोकण/नाशिक/औरंगाबाद/कोल्हापूर/नागपूर/नांदेड/ 
अमरावती. 

११. सर्व पोळीस आयुक्‍त. 

१२. सर्व पोलीस अधीक्षक. 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१५.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 

१६.निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.८८/पोल-३ 


परिशिष्ट-अ 
पदाचे नाव व संख्या 
अ.क्र.  घटककार्यालय सहायक पोलीस | पोलीस | पदनिर्मिती केलेल्या शासन निर्णयाचा क्रमांक व 
आयुक्‍्त/पोलीस | उपनिरीक्षक | दिनांक 
उपअधीक्षक 
०१. | पोलीस आयुक्त, ०१ i गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१०८/ 
बृहन्मुंबई प्र.क्र.२८४/पोल-३,दि.०७.०८.२००८ 
०२. | पोलीस आयुक्त, पुणे शिंग ०३ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
शहर प्र.क्र.१०७(आ)/ पु.बां.२/ पोल-३, दि.०४.०३.२०१४ 
०३. | पोलीस अधीक्षक, पुणे a ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
ग्रामीण प्र.क्र.१०७(आओ)/पु.बां.२/पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
०४. | पोलीस आयुक्त, = 04 गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक एमआयएस- 
नागपूर शहर ०१०४/प्र.क्र.७७/१/पोल-८, दि.१२.०७.२००४ 
०५. | पोलीस अधीक्षक, LL ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ३१०९/ 
नागपूर ग्रामीण ८३६/प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 
og. | पोलीस आयुक्त, ठाणे शि ०२ गृह विभाग are निर्णय क्रमांक अपीओ- 
शहर ३१११/प्र.क्र.१०७(ओ/पु.बां.२/पोल-३, 
दि. ४.३.२०१४ 
og. | पोलीस अधीक्षक, शिंगी ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ- 
ठाणे ग्रामीण ३४८२/२५३१३/९७/पोल-३, दि.१७.०५.१९८२ 
०८. | पोलीस अधीक्षक, शिंगी ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ/ 
पालघर ०३१४/प्र.क्र.४७/पोल-३, दि.२२.०४.२०१५ 
०९. | पोलीस आयुक्त, a ०२ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ- 
नाशिक शाहर ३१११/प्र.क्र.१०७ (ओ/पु.बां. २/पोल-३, 
दि.४.३.२०१४ 
qo. | पोलीस अधीक्षक, a ०२ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ- 
नाशिक ग्रामीण ३१११/प्र.क्र.१०७ (आओ/पु.बां.२/पोल-३, 
दि.४.३.२०१४ 
११. | पोलीस आयुक्त, शि ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ- 
औरंगाबाद शहर ३१११/प्र.क्र.१०७ (ओ/पु.बां. २/पोल-३, 
दि.४.३.२०१४ 
१२. | पोलीस अधीक्षक, ०१ ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक रापोसे-०५/ 
औरंगाबाद ग्रामीण २००१/ प्र.क्र.१६२/पोल-१ अ, दि.०५.०७.२००१ 
गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ३१०९/ ८३६/ 
प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.८८/पोल-३ 


१३. | पोलीस आयुक्त, . ०२ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
सोलापूर शहर प्र.क्र.१०७ (ओ/पु.बां.२/पोल-३, दि.०४.०३.२०१४ 
१४. । पोलीस अधीक्षक, 1 ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक जीआरडी-१९०/ 
सोलापूर ग्रामीण सीआर-९७/पोल-१०, दि.२८.०९.१९९० 
१५. | पोलीस आयुक्त, ॥_1 | ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
अमरावती शहर प्र.क्र.१०७ (ओ/पु.बां.२/पोल-३, दि.०४.०३.२०१४ 
१६. | पोलीस अधीक्षक, || ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ३१०९/ ८३६/ 
अमरावती ग्रामीण प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 
१७. | पोलीस आयुक्त, शिंगी ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३५१४/ 
नवी मुंबई प्र.क्र.१०/ पोल-३, दि.२०.०५.२०१५ 
१८. | पोलीस शिंग ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ- 
अधीक्षक,रायगड ३६५/प्र.क्र.३ अ/ पोल-३, दि.१७.०२.२००६ 
१९. | पोलीस अधीक्षक, 4 ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक पीएनएम- 
रत्नागिरी ०३९७/ सीआर-४७४/पोल-५ (बो, 
दि.१५.०७.२००० 
२०. | पोलीस अधीक्षक, me ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ- 
सिंधुदुर्ग ३६५/प्र.क्र.३ अ/ पोल-३, दि.१७.०२.२००६ 
२१. | पोलीस अधीक्षक, शिंगी ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
कोल्हापूर प्र.क्र.१०७ (ओ/पु.बां.२/पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
२३. | पोलीस अधीक्षक, aa ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
सांगली प्र.क्र.१०७ (ओ/पु.बां.२/पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
२४. | पोलीस अधीक्षक, शनि ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ३१०९/ ८३६/ 
अहमदनगर प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 
२५. | पोलीस अधीक्षक, शि ०२ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
धुळे प्र.क्र.१०७ (ओ/पु.बां.२/पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
गृह विभाग शासन निर्ण क्रमांक 
३१०९/८३६/प्र.क्र.३४०/पोल-३, 
दि.३१.१२.२००९ 
२६. | पोलीस अधीक्षक, ०१ ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-०१९७/ 
नंदुरबार ३३५५/प्र.क्र.9१/पोल-३, दि.१.७.१९९८ 
२७. | पोलीस अधीक्षक, a ०२ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३११०/ 
जळगाव प्र.क्र.४२८/ पोल-३, दि.२५.०७.२०११ 
२८. | पोळीस अधीक्षक, ०१ ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक रापोसे-०५/ 
जालना २००१/ प्र.क्र.१६२/पोल-१अ, दि.०५.०७.२००१ 
गृह विभाग शासन निर्णय क्र.ओपीओ-३१११/ 
प्र.क्र.१०७(आ)/ पु.बां.२/पोल-३, दि.०४.०३.२०१४ 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.८८/पोल-३ 


२९. | पोलीस अधीक्षक, .__| ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
बीड प्र.क्र.१०७ (ओ/पु.बां.२/पोल-३, दि.०४.०३.२०१४ 

३०. | पोलीस अधीक्षक, | ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ३१०९/ 
उस्मानाबाद ८ ३६/प्र.क्र.3४०/पोल->३ , दि.३१.१२.२००९ 

३१. | पोलीस अधीक्षक, ०१ ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्र.अपीओ-०१९३/ 
नांदेड प्र.क्र.१५/ पोल-३, दि.२९.०१.१९९३ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्र.ओपीओ-३११०/ 
प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.२५.०७.२०११ 


३२. | पोलीस अधीक्षक, =] ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्र.अपीओ-३१११/ 
लातूर प्र.क्र.१०७(आओ)/पु.बां.२/पोल-३, दि.४.०३.२०१४ 

33. | पोलीस अधीक्षक, शिंगी ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ३१०९/ ८३६/ 
परभणी प्र.क्र.३४०/ पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 

३४. | पोलीस अधीक्षक, ae ०२ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ३१०९/ ८३६/ 
हिंगोली प्र.क्र.३४०/ पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 

३५. | पोलीस अधीक्षक, शिंग ०२ गृह विभाग शासन निर्णय क्र.अपीओ-०१९३/ 
ल. आ प्र.क्र.१५/ पोल-३, दि.२९.०१.१९९३ 

३६. | पोलीस अधीक्षक, ०१ ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्र.रापोसे-०५/ २००१ / 
वाशिम प्र.क्र.१६२/पोल-१अ/दि.०५०७.२००१ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्र.ओपीओ-३१११/ 
प्र.क्र.१०७(आ)/ पु.बां.२/ पोल-३, दि.४.०३.२०१४ 


३७. | पोलीस अधीक्षक, ॥__] ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ३१०९/ ८३६/ 
बुलढाणा प्र.क्र.3४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 

३९. | पोलीस अधीक्षक, ae ०२ गृह विभाग शासन निर्णय क्र.अपीओ-३१११/ 
चंद्रपूर प्र.क्र.१०७(आ)/ पु.बां.२/पोल-३, दि.४.३.२०१४ 

go. | पोलीस अधीक्षक, | ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ३१०९/ ८३६/ 
भंडारा प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 

४१. | पोलीस अधीक्षक, शिंगी ०२ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ३१०९/ ८३६/ 
वर्धा प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 

४२. | पोलीस अधीक्षक, ०१ ०१ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ३१०९/ ८३६/ 
गडचिरोली प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 

४३. | पोलीस अधीक्षक, शिंगी ०२ गृह विभाग शासन निर्णय क्र.अपीओ-३११०/ 
गोंदिया प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.२५.०७.२०११. 

एकूण fo 43 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.८८/पोल-३ 


परिशिष्ट “ब” 


घटक कार्यालय 


पदाचे नाव व संख्या 


उप अभियंता 


(१५६००-३९१०० 


+ ५४००) 


कनिष्ठ अभियंता 
(९३००-३४८०० 
--४३००) 


पदनिर्मिती केलेल्या शासन निर्णयाचा 
क्रमांक व दिनांक 


विशेष पोलीस 
महानिरीक्षक, 
कोकण परिक्षेत्र 


०१ ०१ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ- 
३१०८/प्र.क्र.२८४/पोल-३,दि.७.८.२००८ 
(पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई 
आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत करुन) 

गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ३१०९/ ८३६/ 
प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ (पोलीस 
अधीक्षक, धुळे यांच्या आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 


यांच्या 


विशेष पोलीस 
महानिरीक्षक, 
नाशिक परिक्षेत्र 


०१ ०१ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-०१९७/ 
३३५५/प्र.क्र.9१/पोल-३, दि.१.७.१९९८ (पोलीस 
अधीक्षक, नंदुरबार यांच्या आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ओपीओ-३१११/ 
प्र.क्र.१०७ (ओ/पु.बां.२/पोलळ-३, दि.४.३.२०१४ 
(पोळीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांच्या 
आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत करुन) 


विशेष पोलीस 
महानिरीक्षक, 
औरंगाबाद परिक्षेत्र 


०१ ०१ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक रापोसे-०५/ 
२००१/प्र.क्र.१६२/पोळ-१ अ, दि.५.७.२००१ 
(पोलीस अधीक्षक,औरंगाबाद यांच्या 
आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत करुन) 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ३१०९/८३६/ 
प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ (पोलीस 
अधीक्षक, हिंगोळी यांच्या आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 


fears पोलीस 
महानिरीक्षक, 
कोल्हापूर परिक्षेत्र 


०१ ०१ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक रापोसे-०५/ 
२००१/प्र.क्र.१६२/पोल-१अ, दि.०५.०७.२००१ 
(पोलीस अधीक्षक,जालना यांच्या आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 


पृष्ठ 98 पैकी १० 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : 


ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.८८/पोळ-३ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३११०/ 
प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.२५.०७.२०११ (पोलीस 
अधीक्षक,जळगांव यांच्या आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 


fer पोलीस 
महानिरीक्षक, 
नागपूर परिक्षेत्र 


०१ 7 q 


गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ३१०९/ ८३६/ 
प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ (पोलीस 
अधीक्षक,गडचिरोळी यांच्या आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 


गृह विभाग शासन निर्णय क्र.ओपीओ-३११०/ 
प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.२५.०७.२०११ ( पोलीस 
अधीक्षक,गोंदिया यांच्या आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 


विशेष पोलीस 
महानिरीक्षक, 
नांदेड परिक्षेत्र 


q ०१ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्र.ओअपीओ-०१९३/ 
प्र.क्र.१५/ पोल-३, दि.२९.०१.१९९३ (पोलीस 
अधीक्षक,नांदेड यांच्या आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 


गृह विभाग शासन निर्णय क्र.ओपीओ-०१९३/ 
प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.२९.०१.१९९३ (पोलीस 
अधीक्षक,अकोळा यांच्या आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 


विशेष पोलीस 
महानिरीक्षक, 
अमरावती परिक्षेत्र 


०१ ०१ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्र.रापोसे-०५/ २००१/ 
प्र.क्र.१६२/पोलळ-१अ/दि.०५०७.२००१ (पोलीस 
अधीक्षक,वाशिम यांच्या आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 


गृह विभाग शासन निर्णय क्र.ओपीओ-३१११/ 
प्र.क्र.१०७(आओ)/पु.बां.२/पोल-३,दि.४.३.२०१४ 
(पोलीस अधीक्षक,चंद्रपूर यांच्या आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 


पोलीस 
बृहन्मुंबई 


आयुक्त, 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
प्र.क्र.१०७(आ)/ पु.बां.२/ पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
(पोलीस आयुक्‍त, पुणे शहर यांच्या 
आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत करुन) 

गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ओपीओ-३१११/ 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.८८/पोल-३ 


प्र.क्र.१०७(आ)/ पु.बां.२/ पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
(पोलीस आयुक्‍त, नाशिक sex यांच्या 
आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत करुन) 


पोलीस आयुक्‍त, ०२ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
९ | पुणे शहर प्र.क्र.१०७(आ)/ पु.बां.२/ पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
पोलीस अधीक्षक, ०१ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
१० | पुणे ग्रामीण प्र.क्र.१०७(आओ)/पु.बां.२/पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
पोलीस आयुक्‍त, ०१ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक एमआयएस- 
११ | नागपूर शहर ०१०४/प्र.क्र.७७/१/पोल-८, दि.१२.०७.२००४ 
पोलीस अधीक्षक, ०१ । गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ३१०९/ ८३६/ 
१२ | नागपूर ग्रामीण प्र.क्र.३४०/ पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 
पोलीस आयुक्‍त, ०२ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
१३ | ठाणे शहर प्र.क्र.१०७(आ)/ पु.बां.२/ पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
पोलीस अधीक्षक, ०१ । गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ- 
१४ | ठाणे ग्रामीण ३४८२/ २५३१३/९७/पोल-३, दि.१७.०५.१९८२ 
पोलीस अधीक्षक, ०१ । गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ/ 
१५ | पालघर ०३१४/ प्र.क्र.४७/पोल-३, दि.२२.०४.२०१५ 
पोलीस आयुक्‍त, ०१ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
१६ | नाशिक शहर प्र.क्र.१०७(ओ)/ पु.बां.२/पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
पोलीस अधीक्षक, ०१ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
१७ । नाशिक ग्रामीण प्र.क्र.१०७(आ)/ पु.बां.२/ पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
पोलीस आयुक्त, ०१ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
१८ । औरंगाबाद शहर प्र.क्र.१०७(आ)/ पु.बां.२/ पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
पोलीस अधीक्षक, ०१ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ३१०९/ ८३६/ 
१९ । औरंगाबाद ग्रामीण प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 
पोलीस आयुक्त, ०१ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
२० | सोलापूर शहर प्र.क्र.१०७(आ)/ पु.बां.२/ पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
पोलीस अधीक्षक, Ss १ | गृह विभाग ae निर्णय क्रमांक जीआरडी- 
२१ | सोलापूर ग्रामीण १९०/ सीआर-९७/पोल-१०, दि.२८.०९.१९९० 
पोलीस आयुक्‍त, ०१ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
२२ | अमरावती शहर प्र.क्र.१०७(आओ)/ पु.बां.२/ पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
पोलीस अधीक्षक, ०१ । गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ३१०९/ ८३६/ 
२३ | अमरावती ग्रामीण प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 
पोलीस आयुक्त, ०१ । गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ- 
२४ | नवी मुंबई ३५१४/प्र.क्र.१०/पोल-३, दि.२०.०५.२०१५ 
पोळीस अधीक्षक, शि १ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ओअपीओ-३६५/ 
२५ | रायगड प्र.क्र.३आ/पोळल-३, दि.१७.०२.२००६ 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.८८/पोल-३ 


पोलीस अधीक्षक, ०१ । गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक पीएनएम- 
२६ | रत्नागिरी ०३९७/सीआर-४७४/पोल-५(ब), दि.१५.७.२००० 
पोलीस अधीक्षक, ०१ । गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३६५/ 
२७ | सिंधुदुर्ग प्र.क्र.३ अ/पोल-३, दि.१७.०२.२००६ 
पोलीस अधीक्षक, ०१ । गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ओपीओ- 
२८ | कोल्हापूर ३१११/प्र.क्र.१०७(ओ)/पु.बां.२/पोल-३, 
दि.४.३.२०१४ 
पोलीस अधीक्षक, ०१ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
२९ | सातारा प्र.क्र.१०७(आ)/ पु.बां.२/ पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
(पोलीस आयुक्‍्त,सोलापूर शहर यांच्या 
आस्थापनेवरुन स्थानांतरीत करुन) 
पोलीस अधीक्षक, ०१ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
३० | सांगली प्र.क्र.१०७(आ)/ पु.बां.२/ पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
पोलीस अधीक्षक, ०१ । गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ३१०९/ 
३१ । अहमदनगर ८३६/प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 
पोलीस अधीक्षक, ०१ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
३२ | धुळे प्र.क्र.१०७(आ)/ पु.बां.२/ पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
पोलीस अधीक्षक, ०१ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-०१९७/ 
३३  । नंदुरबार ३३५५/प्र.क्र.9१/पोल-३, दि.१.७.१९९८ 
पोलीस अधीक्षक, ०१ । गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ- 
३४ । जळगाव ३११०/प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.२५.०७.२०११ 
पोलीस अधीक्षक, ०१ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
३५ । जालना प्र.क्र.१०७(आ)/ पु.बां.२/ पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
पोलीस अधीक्षक, ०१ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
३६ | बीड प्र.क्र.१०७(आ)/ पु.बां.२/ पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
पोळीस अधीक्षक, ०१ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ३१०९/ ८३६/ 
३७ । उस्मानाबाद प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 
पोलीस अधीक्षक, ०१ । गृह विभाग शासन निर्णय क्र.अपीओ-३११०/ 
३८ | नांदेड प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.२५.०७.२०११ 
पोलीस अधीक्षक, ०१ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
३९ ।लातूर प्र.क्र.१०७(आ)/ पु.बां.२/ पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
पोलीस अधीक्षक, ०१ । गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ३१०९/ ८३६/ 
४० | परभणी प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 
पोलीस अधीक्षक, शिका १ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ३१०९/ ८३६/ 
४१ । हिंगोली प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 
पोलीस अधीक्षक, ०१ । गृह विभाग शासन निर्णय क्र.अपीओ-०१९३/ 
४२ । अकोला प्र.क्र.१५/पोल-३, दि.२९.०१.१९९३ 
पोलीस अधीक्षक, शि गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
४३ । वाशिम प्र.क्र.१०७(आ)/ पु.बां.२/ पोल-३, दि.४.३.२०१४ 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.८८/पोल-३ 


पोलीस अधीक्षक, Ld ०१ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक 3908/ ८३६/ 
४४ | बुलढाणा प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 
पोलीस अधीक्षक, शि ०१ । गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक ३१०९/ ८३६/ 
४५ | यवतमाळ प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ (पोलीस 
अधीक्षक,वर्धा यांच्या  आस्थापनेवरुन 
स्थानांतरीत करुन) 
पोलीस अधीक्षक, Cy ०१ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक अपीओ-३१११/ 
४६ | चंद्रपूर प्र.क्र.१०७(आ)/ पु.बां.२/ पोल-३, दि.४.३.२०१४ 
पोलीस अधीक्षक, a ०१ । गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ३१०९/ 
४७ । भंडारा ८३६/प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 
पोलीस अधीक्षक, 11 ०१ । गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ३१०९/ 
४८ | वर्धा ८३६/प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 
पोलीस अधीक्षक, dl ०१ । गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ३१०९/ 
४९ | गडचिरोली ८३६/प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 
पोलीस अधीक्षक, i i ०१ । गृह विभाग शासन निर्णय क्र.अपीओ-३११०/ 
५० | गोंदिया प्र.क्र.४२८/पोल-३, दि.२५.०७.२०११ 
एकुण 106 | 43 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


